डॉ. बंदोरवाला कुष्ठरोग रुग्णालय, कोंढवा, 
पुणे येथील विविध कामांच्या अंदाजपत्रकास 
प्रशासकीय मान्यता देण्याबाबत... 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-२०२४/ प्र.क्र.२२७/ आरोग्य-३अ 
मंत्रालय, १० वा मजला, संकूल इमारत, 
गोकूळदास तेजपाल रूग्णालय आवार, मुंबई. 


दिनांक : २७ जून, २०२४. 


वाचा :- सहसंचालक, आरोग्य सेवा, कुष्ठरोग व क्षयरोग), पुणे ६ यांचे पत्र क्रमांकः 
ससंआसे/कुष्ठवक्षय/कक्ष भांडार/डॉ.बंदो/बांधकाम/३८९५-९८/२४, दि.१८.०३.२०२४. 


प्रस्तावना :- 


डॉ. बंदोरवाला कुष्ठरोग रुग्णालय, कोंढवा, पुणे येथील विविध बांधकामाचे व दुरुस्ती 
करण्याचे अंदाजपत्रक उपरोक्त संदर्भाधीन दिनांक १८.०३.२०२४ रोजीच्या पत्रान्वये सादर केले आहे. 
सदर अंदाजपत्रक कार्यकारी अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, पुणे यांनी तयार केलेले असून 
मुख्य अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, पुणे यांनी तांत्रिक मान्यता प्रदान केली आहे. सदरहू 
अंदाजपत्रकास प्रशासकीय मान्यता प्रदान करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय :- 


डॉ. बंदोरवाला कुष्ठरोग रुग्णालय, कोंढवा, पुणे येथील विविध बांधकामाचे व दुरुस्ती 
करण्याचे (सोबत कामांची यादी जोडलेली आहे.) रु.२,३३,९९,५१४/- (अक्षरी रुपये दोन कोटी तेहतीस 
लक्ष नव्याण्णव हजार पाचशे चौदा फ़क्त) इतक्या अंदाजपत्रकास खालील अटी व शा्तीच्या अधिन 
राहून प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे:- 


अटी व शर्ती :- 
१) कामासाठी निविदा मागविण्याआधी सदर कामास सार्वजनिक बांधकाम विभागातील सक्षम 
अधिकाऱ्यांची तांत्रिक मंजुरी घेणे आवश्‍यक राहील. 


२) क्षेत्रिय जागेच्या परिस्थितीनुसार व आरोग्य संस्थांच्या आवश्‍यकतेनुसार प्रस्तावित कामाची 
किंमत वाढणे शक्य असल्यामुळे त्यासाठी आवश्‍यक प्रस्ताव सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या 
त्या-त्या भागाच्या क्षेत्रिय अधिकाऱ्यांकडून करुन घ्यावेत. 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-२०२४/ प्र.क्र.२२७/ आरोग्य-३अ 


३) सदरचे अंदाजपत्रक हे ढोबळ नमुना अंदाजपत्रक असल्याने, या कामांच्या सविस्तर 
अंदाजपत्रकांना तांत्रिकदृष्ट्या मान्यता ही सार्वजनिक बांधकाम खात्याच्या त्या-त्या क्षेत्राच्या 
सक्षम अधिकाऱ्यांकडून करण्यात येईल. अशी तांत्रिक मान्यता करीत असताना उपसंचालक, 
आरोग्य सेवा, पुणे मंडळ, पुणे यांच्या सहमतीने तरतुदी अंतिम करण्यात याव्यात. 


४ प्रत्यक्ष काम करतेवेळी पर्यावरण विभागाचा शासन निर्णय क्र.इएनव्ही-२०१३/प्र.क्र.१७७ 
/तां.क.१, दि. १० जानेवारी, २०१४ मध्ये उल्लेख करण्यात आलेल्या मार्गदर्शक तत्वानुसार 
कार्यवाही करण्यात यावी. तसेच उपरोक्‍त कामे सदर रक्कमेत पूर्ण होतील यांची दक्षता घ्यावी. 


५) सार्वजनिक बांधकाम विभागाच्या शासन निर्णय क्रमांक बीडीजी २०१७/प्र.क्र.६०/इमारती-२, 
दि.०७/०७/२०१७ अन्वये कार्यवाही करण्यात यावी. 


६) स्थानिक ग्रामीण नगर विकास संस्थेच्या संबधित नियमानुसार बांधकाम परवानगी तसेच 
भोगवटा प्रमाणपत्र मिळविण्याची जबाबदारी सार्वजनिक बांधकाम विभाग यांची राहील. 


७ शासन निर्णय उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग दिनांक २४ ऑगस्ट, २०१७ अन्वये वस्तु व सेवा 
खरेदीसाठी गर्व्हनमेंट ई - मार्केटप्लेस (GEM) याची कार्यपध्दती व मार्गदर्शक सुचनांनुसार 
निविदेची कार्यवाही करण्यात यावी. 


२. सदर रुग्णालय इमारत व अधिकारी कर्मचारी निवासस्थान बांधकामाकरीता येणारा खर्च 
खालील लेखाशिर्षाखाली मंजूर करण्यात आलेल्या अनुदानामधून भागविण्यात यावा. 
मागणी क्र.आर-१, मुख्यलेखाशिर्ष 
“२२१० - वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य, 
०१- नागरी आरोग्य सेवा (वैद्यकीय सहाय्य), 
(०१(३७) - राष्ट्रीय कुष्ठरोग नियंत्रण कार्यक्रम (२२१० ०९४१) 
५३- मोठी बांधकामे” 


३. सदर शासन निर्णय, वित्त विभागाच्या शासन निर्णय क्र.विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/ 
विनियम,भाग-२, दि.१७.०४.२०१५ सोबतच्या परिशिष्टातील वित्तीय अधिकार नियम पुस्तिका १९७८ 
मधील भाग-पहिला, उपविभाग-पाच मधील अनुक्रमांक १ येथील परिच्छेद क्र.१३४(१) अनुसार तसेच 
शासन निर्णय, वित्त विभाग क्र.विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/१३/विनियम,भाग-२, दि.२०.०९.२०१९ मधील 
भाग-१ उपविभाग-पाच, परिच्छेद क्र. १३४(१), १३४(२) आणि १३४(३) नुसार प्रशासकीय विभागांना 
प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारान्वये निर्गमित करण्यात येत आहे. 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-२०२४/ प्र.क्र.२२७/ आरोग्य-३अ 


8. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२४०६२७१३४१४२५६१७ असा आहे. हा SST 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेझानुसार व नावाने, 


Digitally signed by ARVIND BHIMRAO MORE 


A RVI N D DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF 
MAHARASHTRA, ou=PUBLIC HEALTH 
DEPARTMENT, 
2.5.4.20=203af2dfba7db2a4824298a34f2c9294 
B H | M RAO £93396f53d7f87cd4d69fecf5cf7005f, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 
serialNumber=9246B8CCD2E2CB10707678D45 
EA1AD26CC1E4D7BFF7BD2AA1F253A7 16B8C4 
48B, cn=ARVIND BHIMRAO MORE 
Date: 2024.06.27 16:07:54 +05'30' 
(अ. मि. मोरे) 


अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रत, 


१. महालेखापाल १/ २, महाराष्ट्र (लेखा व लेखापरिक्षा) / लेखा व अनुज्ञेयता, मुंबई/ 


नागपूर. 


२. आयुक्त (आरोग्य सेवा) तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई. 


३. संचालक (१), आरोग्य सेवा आयुक्तालय, मुंबई. 

४. सहसंचालक, आरोग्य सेवा, रुग्णालये (राज्यस्तर), मुंबई 
५. सहसंचालक, आरोग्य सेवा ( अर्थ व प्रशासन ), मुंबई/ पुणे. 
६. उपसंचालक, आरोग्य सेवा, पुणे मंडळ, पुणे. 

७. जिल्हा आरोग्य अधिकारी, पुणे. 

८. जिल्हा कोषागार अधिकारी, पुणे 


९. अवर सचिव (अर्थसंकल्प), सार्वजनिक आरोग्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


१०.निवडनस्ती ( आरोग्य-३अ). 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः प्रशामा-२०२४/ प्र.क्र.२२७/ आरोग्य-३अ 


(शासन निर्णय, सार्वजनिक आरोग्य विभाग,क्रमांक- प्रशामा-२०२४/प्र.क्र.२२७/आरोग्य-३अ, 
दिनांक - २७ जून, २०२४ सोबतचे विवरणपत्र) 


अ.क्र कामाचे स्वरुप अंदाजित खर्च 
१ महिला वॉर्ड येथील फ़ॉल सिलिंग करणे रु.२४,९५,५२४/- 
२ महिला as येथील किरकोळ दुरुस्ती करणे (Awe, | रु.२४,९९,४२७/- 


शौचालय दुरुस्ती, फ़रशी, रंगकाम इ.) 


३ फ़रिजीओथेरेपी Wart येथील किरकोळ दुरुस्ती (छतदुरुस्ती, | रु.९,९८,६८२/- 
शौचालय दुरुस्ती, फ़रशी, रंगकाम इ.) 


४ नवीन BATS बांधणे रु.९,९९,२६७/- 
नवीन टॉयलेट ब्लॉक बांधणे रु.९,९९,३००/- 
& रुग्णालयातील स्टेजजवळ व किचनसमोर कंक्रेटीकरण करणे व | रु.१५,३७,८८७/- 
पेव्हिंग ब्लॉक बसवणे 
जनावरांसाठी शेड दुस्ती करणे रु.१६,३७,४६६/- 
रुग्णालयाच्या आवारातील विहिरीवर जाळी बसवणे रु.१२,५५,०११/- 
९ रुग्णालयातील प्रयोगशाळा,बाह्यरुग्ण तपासणी कक्ष व | रु.९,९९,३४५/- 


शवविच्छेदन विभागाची दुरुस्ती करणे (फरशी, रंगकाम, सिर॑मिक 
फ़रशी बसवणे, दरवाजे व खिडक्या बसवणे इ.) 


१० पार्किंग शेड बांधणे रु.४,५२,७५०/- 

११ पुरुष वार्ड येथील किरकोळ दुरुस्ती करणे (छतदुरुस्ती, शौचालय | रु.२४,९९,४२७/- 
दुरुस्ती, फ़रशी, रंगकाम इ.) 

१२ पुरुष as येथील WIG सिलिंग करणे रु.२४,९५,५२४/- 

१३ रुग्णालय परिसरातील झाडांसाठी कट्टे बांधणे रु.५,३०,२७१/- 

१४ रुग्णालय मुख्य इमारतीसाठी सेप्टीक टॅक बांधणे रु.९,९९,९९५/- 


१५ रुग्णालय मुख्य इमारत येथील किरकोळ दुरुस्ती (छतदुरुस्ती, रु.२९,९९,६३८/- 
शौचालय दुरुस्ती, Wall, रंगकाम इ.) 


एकूण रु. २,३३,९९,५१४/- 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


